सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 
क्रीडा सुविधा निर्मिती योजनेंतर्गत 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १४ जुले, २०२३ 


वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रोडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे १, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१४. 

२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे जा.क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२२-२३/का-९/ 
७६७४, दिनांक २०.०१.२०२३. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे १, 
दिनांक १७ मार्च, २०२३. 

४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे १, 
दिनांक २९ मार्च, २०२३. 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.क्रीडासु-३०२३/प्र.क्र.१२/क्रीयुसे १, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३. 

६) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र.क्रीडासु-३०२३/प्र.क्र.७८/क्रीयुसे १, 
दिनांक १२ जुले, २०२३. 

७) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे जा.क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/२०२३-२४/का-९/ 
१८५९, दिनांक १२ जुले, २०२३. 

८) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे जा.क्र.क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/निधी मागणी/ 
२०२३-२४/का-९/१८९४, दिनांक १४ जुले, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


राज्य क्रीडा धोरण, २०१२ अन्वये क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या अनुषंगाने 
राज्यातील खाजगी/झासनामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या व राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांनी मान्यता 
दिलेल्या शैक्षणिक संस्था, विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या व सार्वजनिक विश्वस्त 
अधिनियम १९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत पंजीबध्द असलेल्या क्रीडा संस्था, 
व्यायामशाळा संस्था, क्रीडा मंडळे, क्रीडा संघटना इ.ना क्रीडा सुविधा निर्मिती व क्रीडा साहित्यासाठी 
सुविधेच्या एकूण शासनमान्य अंदाजित रक्कमेच्या ७५ % इतकी रक्‍कम झासनातर्फे आर्थिक सहाय्य 
देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार शासन हिस्सा व संबंधीत संस्था यांचा हिस्सा ७५:२५ 
याप्रमाणे करण्याबाबत तरतूद आहे. यासंदर्भात संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये "क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य" या योजनेअंतर्गत धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील 
शैक्षणिक संस्था, खाजगी क्लब, क्रीडा मंडळे, प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यामध्ये दर्जेदार क्रीडा 
सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१ 


करण्यास चालना देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती दिनांक ०१ मार्च, 
२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 
यांचेकडून संदर्भ क्र.२,७ व ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या व संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य (प्रथम हप्ता/पुढील हप्ता) मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत 
तरतूदीमधून सोबतच्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मधील संस्थांना स्तंभ-७ येथे दर्शविण्यात आल्यानुसार एकूण 
रु.१००.०० लक्ष (अक्षरी रुपये शंभर लक्ष फक्त) इतके आर्थिक सहाय्य/ अनुदान वितरीत करण्यास याद्वारे 
खालील HEV ATA अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ शासन निर्णय दिनांक ०१ मार्च, २०१४ मधील अनुदान मंजुरीच्या अटी व शर्तीनुसार संबंधित संस्थांना 
अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही क्रीडा संचालनालयाच्या स्तरावरुन करण्यात यावी. 


(२) प्रपत्र अ मधील संस्थेस अनुदान वितरित झाल्यानंतर संबंधीत संस्थांकडून प्रकल्प पूर्णत्वाचा 
दाखला, प्रकल्पाची छायाचित्रे व उपयोगिता प्रमाणपत्र लवकरात लवकर व कमाल १ वर्षाच्या 
कालमर्यादेत शासनास सादर करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील, अन्यथा वितरित अनुदान 
शासनाच्या प्रचलित दंडनीय व्याजदराने वितरित झाल्याच्या दिनांकापासून वसुल करण्यात येईल, 
ही अट मान्य असल्याचे हमीपत्र प्रतिज्ञापत्राद्वारे संबंधित संस्थांकडून अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी 
घेण्यात यावे. 


(३) प्रपत्र "a" मधील संस्थांकडून एकूण मंजूर अनुदानाच्या १०% रकमेची बँक गॅरेंटी घेणे आवश्‍यक 
राहील. त्यानुसार बँक गॅरेंटी व प्रतिज्ञापत्र संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे जमा 
करण्यात आल्यानंतर एकूण देय अनुदानापैकी मंजूर निधी संबंधित संस्थांना आर.टी.जी.एस. 
(RTGS) द्वारे वितरीत करण्यात यावा. 


(४) शासनमान्य अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या मर्यादेत ७५ टक्के शासन हिऱ्याची रक्‍कम संस्थांना अनुज्ञेय 
असून, शासन अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरीत २५ टक्के स्वहिस्सा संस्थेने खर्च करणे आवश्यक राहील. 


(५) शासन अनुदान व स्वहिस्सा निधी खर्च करुन विनियोग प्रमाणपत्र सादर करणे संस्थांवर बंधनकारक 
राहील. 


(६) क्रीडा सुविधा निर्मितीकरीता प्रपत्र-अ मधील प्रथम हप्त्याचे अनुदान वितरीत केलेल्या संस्थेमार्फत 
स्वहिश्याचा 24% निधी प्रथमत: खर्च करणे आवश्‍यक राहिल. तसेच प्रथम हप्त्याचे अनुदान खर्च 
केल्याबाबत व बांधकामांच्या सद्यस्थितीबाबत फोटोसहीत, सनदी लेखापालाच्या स्वाक्षरीने खर्चाचे 
विनियोग विवरणपत्र (Utilisation Certificate) शासनास सादर केल्यानंतरच क्षेत्रीय कार्यालय / 
संचालनालयाकडून त्याबाबत तपासणी करुन संबंधित संस्थेस सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर 
झालेल्या पुढील हप्त्याचे अनुदान वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


(७) प्रपत्र ब मधील संबंधीत संस्थांकडून स्वहिस्सा २१% आणि देय अनुदानापैकी या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत केलेले अनुदान प्रथम खर्च करून सदर बांधकामांच्या सद्यस्थितीतील छायाचित्रांसह सनदी 
लेखापालाच्या स्वाक्षरीचे खर्चाचे विवरणपत्र सादर केल्यानंतरच संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय/ क्रीडा व 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१ 


युवक सेवा,संचाळनाळयाकडून संबंधित संस्थेस उर्वरीत देय अनुदान रक्‍कम वितरीत करण्याबाबत 
निधी उपलब्धतेनुसार व वित्त विभागाच्या तरतुदीनुसार निर्णय घेण्यात येईल. 


(८) संबंधित संस्थांनी स्व:हि्याची 24% रक्कम प्रथम खर्च केल्यानंतर व त्याबाबतची आवश्‍यक 
कागदपत्रे संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेकडे सादर केल्यानंतरच संबंधित संस्थांची बँक 
गॅरेंटी मुक्‍त करण्यात यावी. 


२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष २२०४, क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (४० क्रीडा सुविधा, (vo) (०१) क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहाय्य (कार्यक्रम) (२२०४ 
५७०६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १२.०४.२०२३ मधील सूचनांनुसार उपरोक्‍त मंजूर निधी 
वितरीत करण्याबाबतची कार्यवाही करावी. सोबतच्या प्रपत्र-"अ" व प्रपत्र "a" येथील स्तंभ-७ अनुसार 
संबंधीत संस्थांना अनुदान वितरीत करण्यासाठी संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १२.०४.२०२३ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांस दिलेल्या सूचनांनुसार तसेच, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन 
निर्णय, क्र.विअप्र-२०.१३/प्र.क्र.३०/२०१३/निनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
वित्तीय अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१४१७१३०६०१२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


RANSING DN CN = RANSING ANANDRAO DERE, = 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL EDUCATION 
ANANDRAO DERE »5ronrs ctparmien 
(ORT SF) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव,राज्यापालांचे कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

४. मा.मंत्री, (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

६. सर्व मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

७. मा.मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१०. अपर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१ 


११. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२. संबंधित उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, (क्रीडा संचाळनाळयामार्फत) 
१३. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१४. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई/पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१७. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१८. संबंधीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१९. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई, 
२०. कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. निवडनस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


(शासन निर्णय क्र. क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१, दिनांक 98.00.2023 सोबतचे सहपत्र.) 


सन २०२३-२४ मध्ये क्रीडा सुविधा विकास अनुदान योजनेंतर्गत मंजूर अनुदान. 


प्रपत्र-“अ 
अ.क्र संस्थेचे नांव प्रकल्प शासनमान्य राज्य शासन यापूर्वी वितरीत । सदर झासन निर्णयान्वये 
अंदाजपत्रकीय किंमत | अनुदान मर्यादा | अनुदान (७५%पैकी) मंजूर अनुदान 
(रु.लाखात) (७५%) (रु.लाखात) (७५%पैकी) 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
za 2 3 1 छे | षु ६ शिका 
शि देवेन्द्र ग्रामविकास प्रतिष्ठान, खुपटी, बंदिस्त प्रेक्षागृह १२०.०० ९०.०० ३०.०० ६०.०० 
ता.नेवासा, जि.अहमदनगर (दुसरा व अंतिम हप्ता) 
एकुण ६०.०० 
(अक्षरी रुपये साठ लक्ष फक्त) 
RANSING 00000 eases 


GOVERNMENT 


ANANDRAO DERE tnosrortscepanrvent 


2023.07.14 19:46:30 +05'30 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१ 


(शासन निर्णय क्र. क्रीडासू-३३२३/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-१, दिनांक १४.०७.२०२३ सोबतचे सहपत्र.) 


सन २०२३-२४ मध्ये क्रीडा सुविधा विकास अनुदान योजनेंतर्गत मंजूर अनुदान. 


प्रपत्र-“ब” 
अ.क्र संस्थेचे नांव प्रकल्प शासनमान्य राज्य शासन यापूर्वी वितरीत । सदर शासन निर्णयान्वये 
अंदाजपत्रकीय किंमत | अनुदान मर्यादा | अनुदान (७५%पैकी) मंजूर अनुदान 
(रु.लाखात) (७५%) (रु.लाखात) (७५%पैकी) 
(रु.लाखात) (रु.लाखात) 
| १_| २ ३ PB 4 द 1 lO 
१ | एस.के.डी.इंटरनंडानल स्कूल, Was, | जलतरण तलाव ६०.०० ४५.०० शिका २०.०० 
ता.देवळा, जि.नाशिक (24X34) (प्रथम हप्ता) 
२ । प्रगती उच्च माध्यमिक विद्यालय, oe बंदिस्त प्रेक्षागृह १२०.०० ९०.०० an 20,00 
ता.माढा, जि.सोलापूर (प्रथम हप्ता) 
एकुण ४०.०० 


(अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष फक्‍त) 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 

RANSING DN: CN = RANSING ANANDRAO DERE, C = IN, 
ता 

ANANDRAO [) 6116 ५७७०5०6५08 


088: 2023.07.14 19:46:46 --05'30' 


(रणसिंगडेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


